एकात्मिक ग्रामीण आणि कृषी विकास संस्था, परभणी 
संचलित पांडुरंग माध्यमिक विद्यालय, समगा, 
ता.जि.हिंगोली झाळेचे संत ज्ञानेश्वर सेवाभावी संस्था, 
समगा, ता.जि.हिंगोली या संस्थेस हस्तांतर करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ATES ३११७/प्र.क्र.3५१/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह 2099/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचाळक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे जा.क्र.शिउसं/मावी/हस्तांतरण/ 
२०१६-२०१७/६०३/०५, दिनांक २७ एप्रिल, २०१७ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
एकात्मिक ग्रामीण आणि कृषी विकास संस्था, परभणी संचलित पांडुरंग माध्यमिक विद्यालय, समगा, 
ता.जि.हिंगोळी या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक (इयत्ता ८ वी ते १० वी शाळेचे, संत ज्ञानेश्वर 
सेवाभावी संस्था, समगा, ता.जि.हिंगोली या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 

सदर शाळेचे, संत ज्ञानेश्वर सेवाभावी संस्था, समगा, ता.जि.हिंगोली या संस्थेकडे हस्तांतर करण्यास 
खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(9) शासनाकडून शाळेसाठी वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशांनुसार शाळेसाठी पक्की इमारत, सर्व भौतिक 
सुविधा व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील, याबाबत नवीन संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव यांचे रु.१००/- 
च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरी केलेले WABI सादर करणे आवड्यक राहील. 
(2) हस्तांतरणास संमती दिलेल्या अर्हताप्राप्त शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यात येईल व त्यांच्या 
PARA TIS होणार नाही, याबाबत नवीन संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव यांचे रु.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर नोटरी 
केलेले हापथपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 
(३) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची कोणत्याही कारणास्तव किमान पटसंख्येची अट शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(४) सदर शाळा अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, त्याच तत्वावर हस्तांतरणानंतरही कार्यरत राहील. 
(५) शासन निर्णय, दिनांक २८/०८/२०१५ मधील संचमान्यतेच्या सुधारीत निकषांनुसार तसेच, शाळांबाबत 
शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांइतके शिक्षक/शिक्षकेतर 
कर्मचारी कार्यरत राहतील व त्यापेक्षा जास्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहणार नाहीत, हे 
संस्थेवर बंधनकारक राहील तसेच, अनुज्ञेय पदांपैकी रिक्‍त पदे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांमधून भरण्याबाबत 
शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करणे अनिवार्य राहील. 
(६) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३११७/प्र.क्र.३५१/एसएम-१ 


(७ शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, sear इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(८) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(९) सदरहू व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने 
कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शुर्तीचा भंग झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. वरीळ अट क्र.(१ व (२) ची पुर्तता झाल्यावर विभागीय शिक्षण उपसंचाळक, औरंगाबाद विभाग, 
औरंगाबाद यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/शर्ती व्यतिरिक्त आवश्‍यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे 
व्यवस्थापन बदलाबाबत ४ आठवडयात पुढील कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत 
करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२२१६३९५३७०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Maharashtra, ou=School 
rts, postalCode=400032, 


Pravin Rajaram 2 
Mundhe i 
(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, हिंगोली 
अध्यक्ष/ सचिव, एकात्मिक ग्रामीण आणि कृषी विकास संस्था, परभणी 
अध्यक्ष/ सचिव, संत ज्ञानेश्वर सेवाभावी संस्था, समगा, ता.जि.हिंगोली 
निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


